रेशमाच्या किड्याचे रहस्य 
लुई पाश्चर यांची कहाणी 


लेखक: पॅट थॉमसन 
चित्रे व सजावट: डेव्हिड कारनी 
अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


रेशमाच्या किड्याचे रहस्य 
लुई पाश्चर यांची कहाणी 


लेखक: पॅट थॉमसन 
चित्रे व सजावट: डेव्हिड कारनी 
अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


बाबांचे सूक्ष्मदर्शक यंत्र 


मारी-लुईसला सगळे झिझी म्हणत असत. तिने मोठ्या 
खुर्चीत इतक्या जोरात उडी मारली, की तिने परत उसळी 
घेतली. “पण बाबा असं का करतात?” 


“झिझी, आवाज खात्री ठेव,” तिची आई म्हणाली. 


“पण ते असं का करतात?” झिझिने परत तेच विचारले. 


“हे किती विचित्र वाटते ना! आपण जेवायला बसलो रे बसलो 
की बाबा पाव उचलतात आणि त्यातून काही तरी काढायला 
लागतात! आज त्यांना एक अळी सापडली. शी...! आणि ते देखील 
ल्वारकाकांच्या समोर. कधी कधी मग ते ही तसेच करू लागतात.” 


तिच्या बाबांचा आवाज आला, तशी झिझी गप्प बसली. दाराची 
कडी उघडून बाबा आणि ल्वारकाका दोघेही आत आले. ती आतापर्यंत 
जे काही बोलली होती त्याबद्दल आता तिला भीती वाटू लागली. 
त्यांना बहुधा ते ऐकू गेले नसेल अशी तिला आशा होती. 


“ऐकत्रंत का? तुमच्या जेवणाच्या वेळच्या वर्तणुकीबाबत 
झिझी तक्रार करत होती,” तिची आई म्हणाली. 


लुई पाश्चरनी आपल्या मुलीकडे पहिले. 


“बाबा, तो पाव,” ती लगेच म्हणाली, “तुम्ही नेहमी त्याचे लहान 
लहान तुकडे का काढता असा मी विचार करत होते.” 


“त्यात काय आहे ते पाहायला मला आवडते,” ते म्हणाले. 


“थांब, मी तुला दाखवतो. माझ्या अभ्यासिकेत जाऊन माझं 
सूक्ष्मदर्शक यंत्र घेऊन ये, तोपर्यंत मी दूध आणतो.” 


ल्वारकाकानी सूक्ष्मदर्शक तिच्यासाठी एका छोट्या 
टेबलावर ठेवला आणि तिच्या बाबांनी दुधाचा एक थेंब एका 
काचेच्या बशीत टाकला. 


“हे ताजे दूध आहे,” ते म्हणाले. आता याच्याकडे 
सूक्ष्मदर्शकातून पहा.” 


मग ल्वारकाकांनी सांगितले, “तुझ्या कपातील दूध 
नासू नये म्हणून तुझ्या बाबांनी अशी एक प्रक्रिया शोधून 


सक्ष्मदर्शकाला डोळा लावन काढली आहे की त्यामुळे हे जिवाणू दूध नासवू शकत 
झिझी त्यात लक्षपूर्वक पाहू नाहीत.” 
लागली. “अरे वा!” ती म्हणाली. “किंवा तुमच्या पेल्यातील वाईन देखील,” श्रीमती 
“यातून सर्वच खूप मोठे दिसते पाश्चर म्हणाल्या. “या प्रक्रियेचा वाईन साठी देखील 
आहे. दुधाच्या आत जाऊन उपयोग होतो.” 
पाहिल्यासारखे वाटते! आणि 
त्यात निरनिराळे आकार 
दिसताहेत. बरेचसे लहान लहान 
गोळे आहेत.” 


“आता हे पहा. हे नासलेले 
दूध आहे. तुला यात काही फरक 
दिसतो आहे का?” 


“यातदेखील निरनिराळे आकार आहेत. पण ते लांबट 
दांड्यासारखे दिसतात,” झिझिने उत्तर दिले. 


“शाबास!” बाबा म्हणाले. त्यांच्या आवाजात आनंद होता. “हे 
लांब दांडे म्हणजे दुधात असणारे जिवाणू आहेत. दुधातील साखरेचा 
वापर करून ते त्याचे लॅक्टिक ऐंसिड (दुधातील आम्ल) बनवतात. 
त्यामुळेच दूध नासते.” 


लवकरच अन्न किंवा द्रव पदार्थ विशिष्ठ 
तापमानापर्यंत गरम करण्याने त्यातील मानवासाठी 
अपायकारक जिवाणू नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला 
“पाशचरायझेशन? (निर्जंतुकीकरण) असे नाव देण्यात 
आले. पण त्यावेळी झिझिला फक्त इतकेच समजले 
की तिच्या बाबांनी त्या सूक्ष्मदर्शकातून पाहून एक 
उपयुक्‍त असा शोध लावला होता. 


रेशमाचे किडे 


झिझिने आपल्या खोलीची खिडकी उघडली. पॅरिसहून 
आगगाडीने इथे येताना उकडत होते. आता हवा थोडीशी 
उबदार पण छान ताजी होती. खिडकीतून तिला 
डोंगरउतारावरील तुतीच्या झाडांच्या बागा दिसत होत्या. ते 
सर्वजण फ्रान्सच्या दक्षिणेकडील भागात आले होते कारण 
त्या भागातील रेशमाचे किडे मरत होते आणि त्याचे 
कारण कोणालाच कळत नव्हते. बाबांना यावर काहीतरी 
उपाय शोधायचा होता. 


“ऐन, रेशमाच्या किड्यांपासून रेशीम कसे मिळते?” 
झिझिने विचारले. 


अंथरूण काढता काढता ऐंन या त्यांच्या घरकामातील 
मदतनिसाने उत्तर दिले, “मी रेशमाच्या किड्यांच्या शेतावरच 
तर काम करत होते, मी तुला या किड्यांबद्‌दल सर्व काही 
सांगेन.” 


झिझी खिडकीत बसली. 


“सुरुवात होते रेशमाच्या पाखरांपासून (मॉथ),” ऐंनने 
सुरुवात केली. “ते जी अंडी घालतात त्यातून रेशमाचे किडे 
बाहेर येतात. हे किडे तुतीची पाने खाऊन मोठे होतात आणि 
मग ते स्वतःभोवती एक कोष तयार करायला सुरवात 
करतात. या कोषाचेच नंतर आपण रेशीम बनवतो.” 


झिझिला आश्‍चर्य वाटलेले दिसत होते. “म्हणजे आई जे 
कपडे घालते ते किड्यांनी बनवलेले असतात?” 


“बरोबर! लहानसे किडे किती हुशार आहेत ना?” 


“पण मग तू रेशमाचे शेत का सोडलेस? तुला तिथले काम 
आवडत नव्हते का?” 


ऐंनने एक उसासा सोडला. “इथल्या रेशमाच्या किड्यांना 
आजार झाला आहे. सगळी शेते आता बंद होऊ लागली आहेत.” 


“बाबा नक्की मदत करतील.” झिझी विश्‍वासाने 
म्हणाली. “बाबांना वाटते की सूक्ष्मदर्शकातून पाहून त्यांना या 
आजाराचे कारण शोधता येईल.” 


त्या उन्हाळ्यात सर्वांनी भरपूर काम केले. झिझी, तिची आई, 
वडील आणि त्यांचे सहाय्यक. आपल्या आईबरोबर झिझिने तुतीची 
पाने गोळा केली आणि रेशमाच्या किड्यांच्या टोपल्या एकाखाली 
एक अशा क्रमाने लावल्या. किड्यांच्या आयुष्याच्या प्रत्येक 
अवस्थेत सूक्ष्मदर्शकातून त्यांनी किड्यांचे निरीक्षण केले. 


जे किडे पुरेशी पाने खात नव्हते, त्यांच्यावर काळे डाग पडले 
होते असे झिझीच्या लवकरच लक्षात आले. 


“हे पहा बाबा, हे काळ्या मिऱ्यासारखे दिसतात.” झिझी म्हणाली. 


“डथले लोक तेच म्हणतात, 'पेबरीन* म्हणजे मिऱ्यांचा आजार.” 
बाबांनी उत्तर दिले. बाबांनी एक मेलेला किडा घेतला, त्याचा चुरा करून 
त्यावर थोडे पाणी टाकले. त्याचा एक थेंब त्यांनी सूक्ष्मदर्शकाखाली 
ठेवला. 


“आता पहा,” ते म्हणाले. 


तिल्ना शिकवले होते त्याप्रमाणे सूक्ष्मदर्शक नीट लावून झिझी 
त्यातून लक्षपूर्वक पाहू लागली. 


“हे लहान लहान गोळे कसले आहेत?” तिने विचारले. “ते इथे 
असण्याचे काहीच कारण नाही.” 


“अगदी बरोबर! मला वाटते तेच आजाराचे जंतू असणार. 
दुधातले जिवाणू तुला आठवतात का? हे गोळे देखील जिवाणूच 
आहेत, पण निराळ्या प्रकारचे, ते किड्यांच्या जिवावर जगतात 
आणि त्यांना मारून टाकतात. तू पाहिलेस का, हे जिवाणू जिवंत 
आहेत. त्यांची वाढ होते आणि ते सगळीकडे पसरतात.” 


“मग आता आपण काय करायचे?” 


“सगळ्यात पहिले म्हणजे, प्रत्येक किडा, अंडे आणि 
पाखराचे नीट निरीक्षण करायला हवे. चांगल्या स्थितीतील 
रेशमाचे किडे शोधून त्यांच्यातूनच नवी निपज करायला हवी. 
मग पुढच्या हंगामात त्यांना हा भयानक आजार होण्याचे 
कारण नाही.” 


त्यांना उपाय सापडला 
असावा असे दिसत होते कारण 
चांगल्या अंड्यातून निपजलेले 
किडे चांगल्या परिस्थितीत 
होते. पण त्यानंतर मात्र 
परिस्थिती बिघडू लागली. 


“बाबा!” एक दिवस 
झिझिने सकाळीच बाबांना हाक 
मारत्री. “लवकर या! हे किडे 
मरताहेत.” 


कुजणाऱ्या काळ्या 
किड्यांकडे ती घाबरून पाहत 
होती. 


पाश्चर त्या किड्यांकडे काळजीपूर्वक पाहत असताना झिझी 
आपल्या बाबांकडे पाहत होती. त्यांची देखील तब्येत बरी नसावी 
असे दिसत होते हे पाहून तिला धक्का बसला. ते किती दमलेले 
दिसत होते. 


“बाबा, तुम्ही थोडा आराम का नाही करत?” तिने काळजीने 
विचारले. 


“नाही, आता आराम नाही. असे का होते आहे हे मल्ला शोधत्रेच 
पाहिजे!” आणि ते अधिकच जोमाने कामाला लागले. 


मग एक दिवस संध्याकाळी ते उशिरा आले 
आणि खुर्चीवर बसले. 


“आपण आपला वेळ फुकट घालवत होतो,” ते 
म्हणाले. “आपल्याला मिऱ्यासारखे जिवाणू सापडले, 
पण आपण त्यांच्याकडे काळजीपूर्वक पाहिले नाही. 
सूक्ष्मदर्शकाखाली मला आणखी काहीतरी सापडले. 
मला दुसरा एक तेवढाच घातक रोग आढळला.” 


भयानक अडथळा 


झिझी आपल्या बाबांच्या मोठ्या खुर्ची मागे बसली 
होती. त्यांचा शांतपणे चाललेला श्‍वासोश्वास तिला ऐकू येत 
होता. त्यांना लवकर बरे वाटू दे अशी ती प्रार्थना करत बसली 
होती. 


हे फार भयंकर होते. बाबांना त्यांचे इतर काम करता 
यावे म्हणून ते पॅरिसला परत आले होते. एकदा रात्री बाबा 
घरी आले तेव्हा ते थरथर कापत होते आणि त्यांची एक बाजू 
खूप दुखत होती. 


तिच्या आयुष्यात ती पूर्वी 
कधीच इतकी घाबरली नव्हती. 
बाबा आता जगणार नाहीत असेच 
सर्वांना वाटत होते. त्यांना हलता 
येत नव्हते आणि बोलताही येत 
नव्हते. आईने तिला सांगितले होते 
की बाबांना पक्षाघाताचा झटका 
आला होता. 


आता, काही थोड्या 
दिवसानंतर झिझिला थोडी आशा 
वाटू लागली होती. सुरुवातीला 
बाबांना उठून बसायचे होते. 
दुसऱया दिवशी ते उठून खुर्चीवर 
बसले. मग ते परत बोलू लागले 
आणि आताच त्यांनी आपल्या 
सहाय्यकाला बोलावणे पाठवले 
होते. ती आवाजन करता 
उंदरासारखी लपून बसली होती 
आणि त्यांचा सहाय्यक आत 
आला. 


“रेशमाचे किडे,” बाबा त्यांना 
सांगत होते, “मी त्यांचाच विचार 
करत होतो.” 


“पण सर, दुसऱ्या रोगाचे काय?” सहाय्यकाने विचारले. 


“पण सर, तुम्हाला आता च 
ठे सूक्ष्मदर्शकाखात्री त्यांनी जे काही पहिले होते त्याचा पाश्चर 


बरे वाटते आहे का?” हह कत व्य ल जी 
हे विचार करत होते. “हो, मिऱ्यांच्या रोगाच्या गोल | 
झिझीला बाबांचा एक मला तिथे आणखी काही वेगळे देखील दिसले होते.” 
हंकार ऐक आला. “मला वाटते 
. > डे “बाबा, मला पण ते दिसले होते!” आपण लपून बसलो आहोत 
की मिर्‍्यांचा आजार कसा 


हे झिझी विसरूनच गेली आणि खुर्ची मागून बाहेर आली. 
पसरतो हे माझ्या लक्षात आले 


आहे. या टोपल्या एकावर एक 
अशा ठेवण्यात आल्या आहेत. 
वरच्या टोपत्रीतील रेशमाच्या 
किड्यांच्या टोपलीतील बारीक 
कण खातच्या टोपल्यांमध्ये 
पडतात. वरच्या टोपलीतील 
किड्यांना जर मिऱ्याचा 


आजार जडला, तर तो खातच्यांनाही होतो. मला वाटते की हा 
आजार संसर्गजन्य असणार. तो एका जिवंत किड्यापासून 

दुसऱ्याला होत असणार. आपल्याला जर हे होऊ द्यायचे नसेल, 
तर आपल्याला संपूर्ण परिसर स्वच्छ ठेवावा लागेल.” 


त्या काळात जेव्हा इस्पितळे देखील रस्त्याइतकीच 
अस्वच्छ असत, तेव्हा हा विचार अगठी नवा होता. 


“तू इथे आहेस होय?” तिचे बाबा हसून म्हणाले. 
“मग, छोटे संशोधक, तुम्हाला काय बरं दिसलं?” 


“अगदी बरोबर.” पाश्चर आपल्या सहाय्यकाकडे 
वळून म्हणाले. “ते पाखरांच्या पोटात होते, किड्यात नाही. 
“काळ्या धाग्या सारख्या गोष्टी.” कोणत्या पाखरांना हा दुसरा रोगही झाला आहे ते 
शोधण्याचा मार्ग आता शोधायला हवा.” 


“केवळ सूक्ष्मदर्शकच ते तुम्हाला सांगू शकेल,” 
झिझी मोठ्या विश्‍वासाने म्हणाली. 


दुसऱ्या रोगाला 'फ्लाशरी' असे नाव देण्यात आले. पाश्चर 
यांनी या व 'पेब्रिन* (मिऱ्यांचा रोग) या दोन्ही रोगांवर मात क 
करण्याचा एक सोपा उपाय शोधून काढला. प्रत्येक पाखराने 
घातलेली अंडी कापडाच्या एका स्वतंत्र तुकड्यावर ठेवली. अंडी 
घातल्यावर पाखरू मरण पावते, परंतु हे मेलेले पाखरू देखील 
कापडाच्या त्याच तुकड्याला बांधून ठेवण्यात आले. 
सूक्ष्मदर्शकाखाली मिऱ्यांच्या रोगासाठी किंवा फ्लाशरी या 
रोगाच्या काळ्या तंतूंसाठी त्यांचे बारकाईने निरीक्षण करण्यात 
आले. यातील एक रोग जरी आढळला, तरी ती अंडी नष्ट केली 
जात. या तर्‍हेने केवळ रोग नसलेली अंडीच उबवली जात. 


आता फक्त रेशमाच्या किड्यांची शेती करणाऱ्या 
शेतकऱ्यांना पटवून देण्याचे काम तेवढे शिल्लक होते. 
शेतकऱ्यांचा लुई पाश्चरवर विश्‍वास नव्हता, कारण ते पॅरिसहून 
आले होते! त्यांना रेशमाच्या किड्यांविषयी काय समजणार? 


झिझीचे सूक्ष्मदर्शक यंत्र 


महाराजांनी व्हिला व्हिन्सेंट' या ठिकाणी त्यांची 
राहण्याची सोय केल्ली होती, तिकडेच ते निघाले होते. त्याच 


परत एकदा पाश्चर कुटुंब 
आवारात रेशमाच्या किड्यांचा एक जुना कारखाना होता, 


दक्षिणेकडे आले. आगगाडीत पाश्चर 


झोपून होते आणि झिझी आणि ग परंतु रेशमाच्या किड्यांवरील या भयानक रोगामुळे तो 
तिची आई त्यांची काळजी करत आता बंद करण्यात आला होता. 

होत्या. ते निरनिराळ्या यीस्टवर, इथल्या शांत वातावरणात झिझीच्या देखरेखीखाली 
वाईनवर आणि रेशमाचे किडे व पाश्चर यांची तब्येत सुधारू लागली. 


पटकी (कॉलरा) यासंबंधी संशोधन 
करत होते. त्यांनी ज्याप्रमाणे दूध 
आणि वाईन नासवणारे जिवाणू 
आणि रेशमाच्या किड्यांच्या रोगाचे 
जिवाणू शोधून काढले होते, 
त्याचप्रमाणे मानवांना होणारा 
पटकी हा आजार देखील 
जिवाणूंमुळेच होत असणार असे 
त्यांना खात्रीने वाटत होते. त्यांना 
कायम संशोधन करण्याची, 
शिकवण्याची आणि लिखाण 
करण्याची सवय होती. सातत्याने 
इतके काम करणाऱ्या माणसाला बरे 
होण्यासाठी पुरेशी विश्रांती कशी 
काय मिळणार? 


त्यांच्या हातातील 
पेन्सिल काढून घेत झिझी 
म्हणाली, “बाबा, आता काम 
थांबवा आणि मला सांगा की 
तुमचे संशोधन लोकांना 
कसे समजावून सांगणार 
आहात.” 


उत्साहित होत पाश्चर 
म्हणाले, “हो! आम्ही एका 
प्रयोगाची तयारी केली आहे. 
रेशमाच्या किड्यांच्या 
अंड्याचे नमुने मी लिऑन 
मधील रेशीम 
प्राधिकरणा'कडे पाठवले 
आहेत. त्यातील कोणते 
जगतील आणि कोणते 
मरतील याचा अंदाज मी 
अगोदरच त्यांना कळवला 
आहे. आता मी जे म्हणतो 
त्याप्रमाणे करण्यासाठी 
शेतकऱ्यांचे मन वळवावे 
लागेल आणि झिझी 
त्यासाठी मला तुझी मदत 
हवी आहे. आपण आता तेच 
करायचे आहे.” 


झिझी पुढे वाकून नीट लक्ष देऊन ऐकू लागली. तिने 
आणि तिच्या बाबांनी मिळून एक योजना तयार केली. 


पण त्यासाठी अगोदर अंडी उबवल्री जाणे गरजेचे होते 
आणि झिझिला तर फारच घाई झाली होती! गावातील 
सर्वजण तिच्यासारखीच वाट पाहत होते, कारण पाश्चर यांनी 
त्यांच्या आवारातील कामगारांना अंड्यांचे २५ गट 
वाढवण्यासाठी दिले होते आणि ते स्वतःदेखील २५ गट 
वाढवत होते. 


तेवढ्यात 
त्रिऑनच्या रेशमाच्या 
प्राधिकरणाकडून चांगली 
बातमी आली. “प्राध्यापक 
पाश्चर यांचा प्रत्येक 
तपशील योग्य असल्याचे 
सिद्ध झाले आहे. चारही 
नमुने त्यांनी वर्तवलेल्या 
अंदाजाप्रमाणेच निघाले. 


रोगाचा शोध घेण्याची ही पद्धत यशस्वी 
ठरली आहे.” 


त्याहून आनंदाची बातमी म्हणजे, 
आवारातील प्रयोगही पूर्णपणे यशस्वी ठरला 
होता. दहा वर्षानंतर प्रथमच रेशमाचे सर्व किडे 
निरोगी निपजले होते! 


काही दिवसानंतर आपले छान कपडे 
घालून झिझी एका मोठ्या खोलीच्या मागल्या 
भागात बसली होती. तिचे बाबा खोलीच्या 
पुढील भागात होते आणि त्यांचा सूक्ष्मदर्शक 
त्यांच्या टेबलावर होता. खोलीभर लोक जमले 
होते. गावाच्या मेयरकडे पाहताना झिझिला 
भीती वाटत होती. या अनोळखी लोकांच्या 
मोठ्या समुदायात ते एकच त्यांचे मित्र होते. 


“मित्रांनो,” मेयरनी सुरुवात केली. 
“आपले सन्माननीय मित्र पाश्चर त्यांच्या 
रेशमाच्या किड्यांच्या रोगांबाबतच्या 
अभ्यासाविषयी आपल्याला महत्त्वाचे काही 
सांगणार आहेत.” 


काही लोक उगीच चेष्टा करू लागले. 


थोड्याच वेळात मेयर ओरडून म्हणाले, “तुम्हाला जर 
तुमच्या रेशमाच्या किड्यांपासून उत्पन्न मिळवायचे 
असेल, तर ते काय सांगतात ते शांतपणे ऐकून घ्या.” 


सर्वजण शांत झाल्यावर 
पाश्चर यांनी आपल्रे या 
रोगाविषयीचे संशोधन स्पष्ट 
करून सांगितले. 


त्यांनी सांगितले की 
सूक्ष्मदर्शकाचा वापर करून 
त्यांनी किड्यांमधील मिऱ्याच्या 
रोगाचे जिवाणू शोधून काढले 
होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी 
रेशमाच्या पाखरांमधील 
फ्लाशरी या रोगाचे जिवाणू 
देखील शोधून काढले होते. या 
रोगी किड्यांच्या अंड्याचा वापर 
न करणे हाच यावरील उपाय 
होता, म्हणजे रेशमाच्या 
किड्यांच्या पुढच्या पिढीत हा 
रोग पसरणार नाही. 


एक गृहस्थ उभे राहिले. 
“माझ्याकडील रेशमाचे किडे 
निरोगी राहावेत यासाठी मी काय 
करायला हवे?” 


“तुमच्याकडील किडे स्वच्छ आणि इतर किड्यांपासून 
वेगळे ठेवायला हवेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सूक्ष्मदर्शकाचा 
वापर करून या रोगाकडे तुम्ही बारीक लक्ष ठेवायला हवे.” 


त्यावर सगळ्यांनी एकच गलका केला. “काय, 
सूक्ष्मदर्शक? आम्ही काही शास्त्रज्ञ नाही आहोत!” 


मेयर देखील अस्वस्थ 
झाले. “इथे आपण सगळे 
सर्वसामान्य लोक आहोत. 
शेतकऱ्यांना सूक्ष्मदर्शक 
कसा वापरता येईल?” 


पाश्‍चरनी शांतपणे 
उत्तर दिले, “कोणालाही 
सूक्ष्मदर्शक वापरायला 
शिकता येईल. झिझी, जरा 
इकडे ये पाहू.” 


पाश्चर म्हणाले, “ही माझी मुलगी. सूक्ष्मदर्शक 


बि ताली वापरणे किती सोपे आहे ते तीच आता तुम्हाला दाखवेल.” 
राहिली. तिचे पाय लटपटत ऱ 
होते, पण तरीही ती मोठ्या झिझी रात्री गाडीत बसून घरी गेली तेव्हा देखील ती 
धीराने तिचे वडील उभे होते उल्हसित होती. 
तिथे गेली. 


“शाबास! बाळ,” बाबा म्हणाले. 


“आता काम झाले का?” तिने विचारले. 


“आपलं शिक्षण तर कधीच संपत नाही,” खुर्चीत मागे 
रेलून बसत बाबा म्हणाले. “माझा हा एक प्रकारचा प्रवास आहे. 
मी वाईन मधील जिवंत यीस्टचा आणि किड्यांमधील 
जिवाणूंचा अभ्यास केला आहे. पण मग मनुष्यप्राण्याचे काय? 
जिवाणूंचा मानवाच्या आजाराशी देखील काही तरी संबंध 
असणार. मला या जिवाणूंचा अभ्यास करायचा आहे, मग 
कदाचित आपल्याला ते रोग दूर ठेवता येतील. 


छोट्याश्या रेशमाच्या किड्यांपासून आपण काय शिकलो 
असे तुला वाटते?” 


झिझिने थोडा वेळ नीट विचार केला. 


“सर्वत्र स्वच्छता नसेल, तर रोग फैल्लावतो.” बाबांनी मान 
डोलावली. 


“किड्यांना आपल्या आई-वडिलांकडून रोग होऊ शकतो.” 


“बरोबर,” बाबांनी संमती दिली. ते म्हणात्रे, “आजार एका 
पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला दिला जाऊ शकतो. शिवाय तसेच 
त्यासाठी काही वेळ जावा लागतो, म्हणजे, एखादा आजार काही 
काळ ल्रपून राहू शकतो आणि नंतर मात्र तो पसरतो.” 


क: माझी सर्वात 
आवडती गोष्ट विसरला 
आहात,” झिझी म्हणाली. 
“सूक्ष्मदर्शक यंत्र. 
त्याच्याशिवाय रेशमाच्या 
किड्यांचे रहस्य कधीच 
उलगडले नसते.” 


उपसंहार 


लुई पाश्चर यांनी मानवांना होणाऱ्या 
आजारांविषयीही अनेक शोध लावले. हे जिवाणू प्रत्यक्ष 
स्पर्शाद्वारे किंवा हवेच्या माध्यमातून जंतुसंसर्ग 
पसरवतात या त्यांच्या शोधानंतर शस्त्रक्रिया अधिक 
सुरक्षित झाल्या. युरोपमधील सर्व देशातील डॉक्टर त्यांची 
इस्पितळे अधिकाधिक स्वच्छ ठेवू लागले आणि त्यामुळे 
जंतुसंसर्गामुळे मरण पावणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. 


रेशमाच्या किड्यांसंबंधी ज्या प्रकारचे संशोधन 
त्यांनी न कंटाळता केले होते, त्याचप्रकारे त्यांनी 
'अँग्रॅकक्‍्स' नावाचा रोग माणसांना कसा होतो हे शोधून 
काढले. 'रेबीज* या आजारावर त्यांनी शोधलेल्या 
उपायांचा परिणाम नाट्यमय होता. रेबीज हा आजार 
झालेले प्राणी माणसाला चावले तर मरण जवळ जवळ 
अटळ होते. पाश्चर यांनी या रोगाविरुद्‌ध प्रतिबंधक 
लस तयार केत्री. 


उष्णतेचा वापर करून उपद्रव देणारे जिवाणू नष्ट करणे, 
म्हणजेच 'पाशचरायझेशन' (निर्जंतुकीकरण) हा एक नवाच 
शब्द प्रचारात आला. तथापि, पाशचरना मिळालेल्या अनेक 
यशांपैकी, पॅरिसला स्थापन करण्यात आलेली 'पाश्चर 
इन्स्टिट्यूट' यामुळे त्यांना सर्वाधिक आनंद झाला असणार. 
अजूनही नव्या रोगांशी सामना करण्यासाठी अनेक संशोधक 
तेथे संशोधनाचे कार्य करत आहेत. 


कालक्रम 


२७ डिसेंबर १८२२ रोजी लुई पाश्चर यांचा डोल, फ्रान्स येथे जन्म झाला. 


१८४३ पॅरिसमधील 'एकोल नॉर्माल सुपेरियर' या प्रसिद्ध शिक्षणसंस्थेत 
त्यांनी रसायनशास्त्राचा अभ्यास केला. 


१८४७ डॉक्टर ऑफ सायन्स” ही पदवी मिळवली. 

१८४९ स्ट्रासबर्ग विद्यापीठात रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक. 
मारी लौरां यांच्याशी विवाह. 

१८५३ 'लेजिओं द'ऑनर' हा मानाचा सन्मान. 


१८५४ लील विद्यापीठात रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक व विज्ञान 
विभागाचे डीन. 


१८५५ कुजवण्याच्या प्रक्रियेच्या अभ्यासातून वाईन व बीअर संबंधी 
संशोधन. 


१८५७ पॅरिसच्या 'एकोल नॉर्माल सुपेरियर' या संस्थेच्या शास्त्रीय 
संशोधनाचे संचालक. 


१८५८ मारी लुईस, म्हणजेच झिझी चा जन्म. 


१८६१ हवेतील जिवाणूंचा शोध. 


१८६२ विज्ञान अकादमीवर निवडणूक. 

१८६३ वाईन संबंधी संशोधन. पॅरिसच्या "एकोल दे बोझार्ट' येथे 
भूगर्भशास्त्र, पदार्थशास्त्र व रसायनशास्त्र यांचे प्राध्यापक. 

१८६५ पाश्चरायझेशन व रेशमाच्या किड्यावर संशोधन. 

१८६७ सोर्बोन येथे रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक. 

१८६८ पक्षाघाताचा झटका. 


१८७८ 'गँगरीन? (शरीराचा एखादा भाग सडणे) , 'सेप्टीसेमिया” 
(रक्‍त दूषित होणे) 


तसेच बाळंतपणातील ताप यावर संशोधन. 


१८७९ कोंबड्यांतील पटकीच्या संशोधनातून त्यावरील प्रतिबंधक 
लसीचा शोध. 


१८८५ रेबीजविरुद्‌ध प्रतिबंधक लसीचा शोध. 

१८८८ पॅरिसमध्ये पाश्चर इन्स्टिट्यूटची स्थापना. 

१८९२ ७० व्या वाढदिवसानिमित्त सोर्बोन येथे खास सन्मान. 
१८९४ पाश्चर इन्स्टिट्यूटमध्ये घटसर्पावरील लसीची निर्मिती. 


२८ सप्टेंबर १८९५ रोजी लुई पाश्चर यांचे निधन. ते ७२ वर्षाचे होते. 


